सहकारी सूतगिरण्यांना वित्तीय 
संस्थांकडून मिळणा-या कर्जावरील 
१२% व्याजाचे प्रदान करणेबाबत 
शेतकरी सहकारी सूतगिरणी 
मर्या.सांगोला,जि. सोलापूर. 


महाराष्ट्र शासन 
सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय मुंबई ४०० ०३२. 
fe. 23.02.2028. 


वाचा :- 

१) शासन निर्णय, समक्रमांक दिनांक 92.02.2028. 
शुध्दीपत्रक :- 

वाचा येथील संदर्भ क्रमांक (१) च्या शासन निर्णय दि.१२.०२.२०२४ अन्वये शेतकरी 
सहकारी सूतगिरणी मर्या, सांगोळे, जि. सोलापूर या सूतगिरणीस प्रती चाती रु.३०००/- प्रमाणे 
घेतलेल्या रु.१२९३.१२ oR इतक्या कर्जावरील  दि.०१.०१.२०२२ ते 
दि.३१.१२.२०२२ या कालावधीतील रु.२३,१२,७३८ /- (रुपये तेवीस लाख बारा हजार Taal 
अडतीस फक्त) इतकी व्याजाची रक्‍कम सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती बँक लि., सोलापूर या बँकेस 
प्रदान करण्यात आली आहे. तथापि,सदर झासन निर्णयातील - 


अ. | सूतगिरणीचे | चात्यां | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात 
क्र. नाव ची | घेतले होते काय कोणत्या वित्तीय | व्याजाची रक्कमव | व्याजाची 
संख्या | ? असल्यास | संस्थेकडून / रा.स. | व्याजाचा कालावधी | रक्‍कम जमा 
त्याची परतफेड । वि. नि. कडून किती करावयाची 
केली आहे का? | कर्ज घेतले आहे? व त्याचा 
व्याजाचा दर तपशील 
ca Q 3 1 ७ | षु ६ शिश 
१ | ata} ४३१० होय. रु.१२९३.१२लाख | रु.१,३९,६१,४४७/ | State Bank of I 
सहकारी ४ | B.4,40,89,282 | सोलापूर जिल्हा - apni शाची 
सूतगिरणी /-इतकी संपूर्ण | मध्यवर्ती सहकारी ची No. 
मर्या., रक्‍कम परतफेड | बँक, सोलापूर. (दि.०१.०४.२०१८ते | 11087721237 
— IFSC Code - 
केली आहे. | व्याज दर - 92.4% | fF. 39.03.2099) | sBrn00004s3 
जि.सोलापूर. 
(रुपये तेवीस लाख बारा हजार सातऱी अडतीस फक्त) रु.२३,१२,७३८/- 


या उपरोक्त तक्‍त्याऐवजी खालील AEA वाचण्यात यावा. 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः सूतगि- ३३१८/प्र.क्र.८१/टेक्स-१ (ब) 


अ. | सूतगिरणीचे | चात्यां | बिनव्याजी कर्ज | चात्यांच्या प्रमाणात | १२% पर्यंतच्या । ज्या खात्यात 
क्र. नाव ची _। घेतले होते काय । कोणत्या fie) व्याजाची रक्‍कमव । व्याजाची 
संख्या | ? असल्यास |। संस्थेकडून / रा.स. | व्याजाचा कालावधी | रक्‍कम जमा 
त्याची परतफेड | वि. नि. कडून किती करावयाची 
केली आहे का? | कर्ज घेतले आहे? व त्याचा 
व्याजाचा दर तपशील 
pa 2 3 1 ह| षु & Ee 
१ | atrat ४३१०४ होय. रु.१२९३.१२लळाख | रु.२३,१२,७३८/- | State Bank of I 
सहकारी रु.५,५०,४१,२९२ | सोलापूर जिल्हा | दि.०१.०१.२०२२ ते ele ines 
सूतगिरणी /-इतकी संपूर्ण | मध्यवर्ती सहकारी । दि.३१.१२. 2022 कली 
मर्या., रक्‍कम परतफेड | बँक, सोलापूर. 11087721237 
सांगोला IFSC Code - 
केली आहे. | व्याज दर - 92.4% SBIN0000483 
जि.सोलापू 
र. 
(रुपये तेवीस लाख बारा हजार सातऱी अडतीस फक्त) रु.२३,१२,७३८/- 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७/५/५/.॥8॥80५७॥॥9.9०५/.॥ या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२४०२२३१०४८२०११०२ असा 
आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by CHITRA RAVINDRA BISEN 


H | गृ R A R AV | N D ) RA DN: IN, OVERNMENT OF MAHARASHTRA, ‘COOPERATION MARKETING 
AND TEXTILE DEPARTMENT, 
2.5.4.20=f789a84db3cd4420e2db86c40df943d84a787 3bde6b53430a5e3b150b0 
913686, post I|Code=400032, st=Mah. 
INi be -?OBD6EA04 1 CD6F49090B004C64DAAE9708BF029C76F9B 1 39C454 
C2A8EA66C7EA3, cn=CHITRA RAVINDRA 815६ 
Date: 2024.02.23 10:57:55 +05'30° 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


Wa:- 

१) महालेखाकार, महाराष्ट्र- १ (लेखा व अनुज्ञेयता)/ (लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर. 

२) मा. मंत्री (वस्त्रोद्योग) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

3) प्रधान सचिव (वस्त्रोद्योग) यांचे स्वीय सहायक, सहकार, पणन व वस्त्रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

8) आयुक्त, वस्त्रोद्योग, वस्त्रोद्योग आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, नागपूर. 

५) सहकार आयुक्‍त व निबंधक, सहकारी संस्था, पुणे. 
) 
) 
) 
) 


६) अधिदान व लेखा अधिकारी , मुंबई. 
७) निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई. 
८) सहसंचालक, लेखा व कोषागारे,संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, मंत्रालय, मुंबई. 
९) वित्त विभाग, व्यय-२/अर्थसंकल्प-३ व १३ , मंत्रालय, मुंबई. 
qo) अवर सचिव (कार्यासन १७ स), सहकार, पणन व galery विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१) शाखा व्यवस्थापक, सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., सोलापूर. 
१२) कार्यकारी संचालक, श्री शोतकरी सहकारी सूतगिरणी मर्या. लि., सांगोला, जि. सोलापूर 
१३) क. अ. (रोख शाखा), सहकार पणन व वस््रोद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई (३ प्रती) 
१४) निवड नस्ती -टेक्स-१ (ब) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


